डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने WER 
समितीवर सदस्य म्हणून नियुक्‍त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक: समिती-१११६/प्र.क्र.११/आस्था-२, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक : २१ डिसेंबर, २०२१ 


वाचा:- उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक:संकीर्ण११११/प्र.क्र.९१/१६/समन्वय, 
दिनांक ३०.०३.२०२१, दिनांक २२.०६.२०२१ व दिनांक १५.११.२०२१ 


प्रस्तावना:- 

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या दिनांक ३०.०३.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समिती पुनर्गठीत करण्यात आली आहे. तसेच 
अनुक्रमे दिनांक २२.०६.२०२१ व दिनांक १५.११.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये डॉ. प्रदीप 
एन. आगलावे यांची “सदस्य सचिव” व डॉ.श्री. चंद्रशेखर कांबळे यांची “सदस्य” म्हणून 
नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. आता, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समितीचे 
कार्य अधिक जोमाने व्हावे यासाठी सदर समितीवर प्रा. सुषमा दगडूराव अंधारे, श्री. सिद्धार्थ 
खरात व डॉ. सुरेंद्र धाकतोडे यांची “सदस्य”म्हणून नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाहन समितीचे “सदस्य” म्हणून प्रा. सुषमा 
दगडूराव अंधारे, श्री. सिद्धार्थ खरात व डॉ. सुरेंद्र धाकतोडे यांची नियुक्‍ती करण्यास शासनाची 
मान्यता देण्यात येत आहे. या विभागाच्या दिनांक ३०.०३.२०२१, दिनांक २२.०६.२०२१ व 
दिनांक १५.११.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने 
प्रकाशन समितीवर नियुक्‍त अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/निमंत्रक/सदस्य व सदस्य सचिव यांच्या बाबत 
कोणताही बदल नाही. 


2) सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/०"/१७/.॥६॥/9590॥9.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 
२०२११२२११२४७५७८८०८ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG LUBAL 
Date: 2021.12.21 12:50:23 +05'30' 


(प्रताप पां. लुबाळ) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती-१११६/प्र.क्र.१२१/आस्था-२, 


३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. मंत्री (उ.व तं.शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. राज्यमंत्री (उ.व तं.शि.), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. मा. प्रधान सचिव (उ.व तं.शि.), मंत्रालय, मुंबई. 

८. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग (कार्यासन विघयो), मंत्रालय, मुंबई. 

९. वित्त विभाग (व्यय-५/व्यय-१४), मंत्रालय, मुंबई. 

१०.महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई त्यांना विनंती आहे की, प्रस्तुत 
शासन निर्णयाला व्यापक प्रसिद्धी तात्काळ द्यावी. 

११.संचाळक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१२.सदस्य-सचिव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाहन समिती (संचालक, 
उच्च शिक्षण, पुणे यांचेमार्फत). 

१३.सर्व सदस्य, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाहान समिती (संचालक, उच्च 
शिक्षण, पुणे यांचेमार्फत). 

१४.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-/॥, मुंबई/नागपूर. 

१५.महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 

१६.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१७.संचालक लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

१८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१९.उप सचिव (साशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०.निवडनस्ती (आस्था-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


